वर्ष ८ , अंक १५३ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

मंगळवार , डिसेंबर १३ , २०२२ / अग्रहायण २२ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक ४६६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ९ .०० 


गृह विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ डिसेंबर , २०२२ . 

आदेश 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ . 

क्रमांक एमपीआयडी -० ९ २२ / प्र.क्र.९९ / पोल -१३ . – ज्याअर्थी यालस्को रियल इस्टेट ऍग्रो फॉरमींग लिमिटेड कंपनी , राजनांदगाव 
( छत्तीसगड ) , शाखा भंडारा व यालस्को सेव्हींग अॅण्ड क्रेडीट को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी राजनांदगाव ( छत्तीसगड ) , शाखा भंडारा 
( यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या वित्तीय संस्थांनी आणि उक्त संस्थांचे अध्यक्ष , प्रवर्तक व शाखा 
व्यवस्थापक यांनी ठेवीदारांना ठेवींवर मुदतपूर्तीनंतर लाभासह ठेवी परत करण्याचे अभिवचन देऊन ठेवी स्वीकारल्या ; 


भाग चार - ब - ४६६-१ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थाचे अध्यक्ष , प्रवर्तक व शाखा व्यवस्थापक यांनी ठेवीदारांकडून जमा केलेल्या 
ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांच्याविरुध्द पोलीस ठाणे , भंडारा येथे अप क्र . २२६/१८ , कलम ४२० , 
४२३ , ४० ९ , १२० ( ब ) , ३४ भारतीय दंड विधान ( १८६० चा ४५ ) सह कलम , ३ , ४ महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) 
हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ ( २००० चा महा . १६ ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थाचे अध्यक्ष , प्रवर्तक व 
शाखा व्यवस्थापक हे मुदतपूर्तीनंतर ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्था ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची 
शक्यता दिसून येत नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाला , उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थाचे अध्यक्ष , प्रवर्तक व शाखा व्यवस्थापक यांनी जमा 
केलेल्या ठेवींमधून स्वतःच्या नावे किंवा अन्य व्यक्तीच्या नावे ठेवी किंवा इतर मालमत्ता , संपादीत करण्यात आल्या असल्याने 
अभिकथित असल्याने , उक्त वित्तीय संस्थाच्या ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अशा मालमत्ता जप्त करण्याचे , तसेच 

( १ ) 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर १३ , २०२२ / अग्रहायण २२ , शके १ ९ ४४ 
जप्त ठेवी व अन्य मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , तुमसर , जिल्हा भंडारा यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करण्याचे आवश्यक वाटते . 


त्याअर्थी आता , महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ ( २००० चा महाराष्ट्र 
१६ ) कलम ४ व कलम ५ चे पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे - 


अनुसूची 

उक्त वित्तीय संस्था व संस्थाचे अध्यक्ष , प्रवर्तक व शाखा व्यवस्थापक किंवा अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेली जमा 
करावयाची बँक खाती व स्थावर मालमत्तांचा तपशील सूची खालीलप्रमाणे 

१. जंगम मालमत्ता तपशील ( बँक खाते ) : 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 


२ 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 


३ 


५ 


( अ ) यालस्को रियल इस्टेट ऍग्रो फॉरमींग लिमिटेड कंपनी , राजनांदगाव ( छत्तीसगड ) , शाखा भंडारा व यालस्को 
सेव्हींग अॅण्ड क्रेडीट को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी , राजनांदगाव ( छत्तीसगड ) , शाखा भंडारा या वित्तीय संस्था व संस्थांचे अध्यक्ष , 
प्रवर्तक व शाखा व्यवस्थापक किंवा अन्य व्यक्ती यांच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या ठेवी आणि अन्य 
मालमत्ता जप्त करीत आहे ; आणि 


६ 


( ब ) उक्त वित्तीय संस्थाचे अध्यक्ष , प्रवर्तक व शाखा व्यवस्थापक किंवा अन्य व्यक्ती यांच्या जप्त केलेल्या ठेवी 
आणि मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , तुमसर , जिल्हा भंडारा यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे . 


७ 


८ 


खातेदाराचे नाव 

बँकेचे नाव 
( ३ ) 

खाते क्रमांक 
( ४ ) 

( २ ) 

यालस्को रियल ईस्टेट अॅन्ड अॅग्रो फार्मींग लि . स्टेट बँक ऑफ इंडीया , केशव भवन , भंडारा ३२७६२८४०२ ९ -७ 
| 


( २ ) स्थावर मालमत्तेचा तपशील ( जमीन व प्लॉट इ . ) 

मालमत्तेचे ठिकाण 

मालमत्ता तपशील 

( ३ ) 

( २ ) 
नरसिंगटोला , ता . मोहाडी , 
जि . भंडारा 

स.न. ३३ ९ , क्षेत्र - ००.५२ हे . आर 

स.न. ३३ ९ , क्षेत्र - ००.२४ हे . 

स.न. ३३१ , क्षेत्र - ००.१२ हे . आर 

स.न. ३३३ , क्षेत्र - ००.८५ हे . आर 

स.न. ३३६ , क्षेत्र - ००.१६ हे.आर 

स.न. ३३४ / ९ , क्षेत्र - ००.४४ हे . आर 

स.न. ३३४/४/२ , क्षेत्र - ००.४० हे . आर 

स.न. ३३८ , क्षेत्र - ०२.०५ हे.आर 


आर नरसिंगटोला , 

ता . मोहाडी , जि . भंडारा 


नरसिंगटोला , ता . मोहाडी , 
जि . भंडारा 


नरसिंगटोला , ता . मोहाडी , 
जि . भंडारा 


नरसिंगटोला , ता . मोहाडी , 
जि . भंडारा 


नरसिंगटोला , ता . मोहाडी , 
जि . भंडारा 


: 


नरसिंगटोला , ता . मोहाडी , 
जि . भंडारा 


नरसिंगटोला , ता . मोहाडी , 
जि . भंडारा 


मालमत्ता धारकाचे नाव 
( ४ ) 

यालस्को रियल स्टेट अँड अग्रो फार्मिंग तर्फे 
चेअरमन प्रेमलाल शंकरलाल दवांगन 


यालस्को रियल स्टेट अँड अग्रो फार्मिंग तर्फे 
चेअरमन प्रेमलाल शंकरलाल दवांगन 
यालस्को रियल स्टेट अँड अग्रो फार्मिंग तर्फे 
चेअरमन प्रेमलाल शंकरलाल दवांगन 
यालस्को रियल स्टेट अँड अग्रो फार्मिंग तर्फे 
चेअरमन प्रेमलाल शंकरलाल दवांगन 
यालस्को रियल स्टेट अँड अग्रो फार्मिंग तर्फे 
चेअरमन प्रेमलाल शंकरलाल दवांगन 
यालस्को रियल स्टेट अँड अग्रो फार्मिंग तर्फे 
चेअरमन प्रेमलाल शंकरलाल दवांगन 
यालस्को रियल स्टेट अँड अग्रो फार्मिंग तर्फे 
चेअरमन प्रेमलाल शंकरलाल दवांगन 


यालस्को रियल स्टेट अँड अग्रो फार्मिंग तर्फे 
चेअरमन प्रेमलाल शंकरलाल दवांगन 


अ . क्र . 

( १ ) 

९ 


१० 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर १३ , २०२२ / अग्रहायण २२ , शके १ ९ ४४ 

मालमत्तेचे ठिकाण 

मालमत्ता तपशील 
( ३ ) 

मालमत्ता धारकाचे नाव 
( ४ ) 

( २ ) 

स.न. ३३२/३ , क्षेत्र - ००.०३ हे . आर 

नरसिंगटोला , ता . मोहाडी , 
जि . भंडारा 

यालस्को रियल स्टेट अँड अग्रो फार्मिंग तर्फे 
चेअरमन प्रेमलाल शंकरलाल दवांगन 

स.न. ३३४/५ , क्षेत्र - ००.८८ हे . आर 

स.न. ३३५/३ , क्षेत्र - ००.११ हे . आर 

स.न. ३३४/६ , क्षेत्र - ००.४३ हे.आर 

स.न. ३३० / ३ , क्षेत्र - ०१.० ९ हे . आर 


नरसिंगटोला , ता . मोहाडी , 
जि . भंडारा 


नरसिंगटोला , ता . मोहाडी , 
जि . भंडारा 


नरसिंगटोला , ता . मोहाडी , 
जि . भंडारा 


१३ नरसिंगटोला , ता . मोहाडी , 
जि . भंडारा 


भाग चार - ब - ४६६-२ 


यालस्को रियल स्टेट अँड अग्रो फार्मिंग तर्फे 
चेअरमन प्रेमलाल शंकरलाल दवांगन 
यालस्को रियल स्टेट अँड अग्रो फार्मिंग तर्फे 
चेअरमन प्रेमलाल शंकरलाल दवांगन 
यालस्को रियल स्टेट अँड अग्रो फार्मिंग तर्फे 
चेअरमन प्रेमलाल शंकरलाल दवांगन 
यालस्को रियल स्टेट अँड अग्रो फार्मिंग तर्फे 
चेअरमन प्रेमलाल शंकरलाल दवांगन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


३ 


संजय सक्सेना , 
शासनाचे प्रधान सचिव ( विशेष ) . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर १३ , २०२२ / अग्रहायण २२ , शके १ ९ ४४ 

HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th December 2022 . 


Order 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS ) ACT , 1999 . 

No. MPID - 0922 / C.R.99 / POL - 13. - Whereas , Yalsco Real Estate Agro Farming Ltd. Company , 
Rajnandgaon ( Chhattisgarh ) , Branch Bhandara and Yalsco Saving and Credit Co - operative Society , 
Rajnandgaon ( Chhattisgarh ) , Branch Bhandara ( hereinafter referred to as " the said Financial 
Establishments " ) and their Chairman , Promoters and Branch Managers have received deposits from 
depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised thereof 
to the depositors ; 


And whereas , an offence has been registered against the said Financial Establishments and 
their Chairman , Promoters and Branch Managers at Police Station , Bhandara vide FIR No. 226/2018 , 
under sections 420 , 423 , 409 , 120B and 34 of the Indian Penal Code ( 45 of 1860 ) and sections 3 and 
4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishments ) Act , 1999 
( Mah . XVI of 2000 ) , that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits on 
maturity to the depositors ; 


And whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishments 
and their Chairman , Promoters and Branch Managers have failed to return the deposits on maturity 
to the depositors and the said Financial Establishments are not likely to return the deposits to the 
depositors ; 


And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the money or 
other properties believed to have been acquired by said Financial Establishments and their Chairman , 
Promoters and Branch Managers either in their own name or in the name of any other person from 
out of the deposits collected by the said Financial Establishments , in order to protect the interest 
of the depositors of the said Financial Establishments and to appoint the Sub - Divisional Officer , 
Tumsar , District Bhandara as the Competent Authority to exercise control over the money and the 
properties attached ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of sections 4 and 5 of the 
Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishments ) Act , 1999 ( Mah . XVI 
of 2000 ) , the Government of Maharashtra hereby , 


Sr. No. 


( a ) attaches the money and other properties of Yalsco Real Estate Agro Farming Ltd. 
Company Rajnandgaon ( Chhattisgarh ) , Branch Bhandara and Yalsco Saving and Credit 
Co - operative Society , Rajnandgaon ( Chhattisgarh ) , Branch Bhandara and their Chairman , 
Promoters and Branch Managers or any other person as specified in the Schedule appended 
hereto ; and 


( b ) appoints the Sub - Divisional Officer , Tumsar , District Bhandara to be the Competent 
Authority to exercise control over the money and other properties attached : 

Schedule 

The list of money and other properties of the said Financial Establishments and their Chairman , 
Promoters and Branch Managers or any other person to be attached , as follows , namely : 

1. Movable Properties details : - ( Bank account ) 

Name of Account holder 


Bank Name & Branch 


Account 
number 


1 Yalsco Real Estate and Agro Farming State Bank of India , Keshav 3276284029-7 
Ltd. Bhavan , Bhandara 


Sr. No. 

1 


3 


4 


2 Village - Narshingtola Survey No.339 , Area - 00.24 hq.r 
Tah . Mohadi , Dist . 

Bhandara 

Village - Narshingtola Survey No.331 , Area – 00.12 hq.r 
Tah . Mohadi , Dist . 

Bhandara 

Village - Narshingtola Survey No.333 , Area - 00.85 hq.r 
Tah . Mohadi , Dist . 

Bhandara 


6 


7 


8 


9 


5 Village - Narshingtola Survey No.336 , Area - 00.16 hq.r 

Tah . Mohadi , Dist . 

Bhandara 

Village - Narshingtola Survey No.334 / 1 , Area – 00.44 hq.r Yalsco Real Estate and Agro 
Tah . Mohadi , Dist . 

Farming Ltd. By Chairman 
Premlal Shankarlal Devagan 


10 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर १३ , २०२२ / अग्रहायण २२ , शके १ ९ ४४ 

Immovable Properties details ( Land & plot , etc ) : 


11 


2 . 

Place of Property Discription of Property 
Village - Narshingtola 
Tah . Mohadi , Dist . 

Bhandara 


Survey No.339 , Area - 00.52 hq.r 


13 


Name of Property Holder 
Yalsco Real Estate and Agro 
Farming Ltd. By Chairman 
Premlal Shankarlal Devagan 
Yalsco Real Estate and Agro 
Farming Ltd. By Chairman 
Premlal Shankarlal Devagan 
Yalsco Real Estate and Agro 
Farming Ltd. By Chairman 
Premlal Shankarlal Devagan 
Yalsco Real Estate and Agro 
Farming Ltd. By Chairman 
Premlal Shankarlal Devagan 
Yalsco Real Estate and Agro 
Farming Ltd. By Chairman 
Premlal Shankarlal Devagan 


५ 


Bhandara 

Village - Narshingtola Survey No.334 / 4 / 2 , Area - 00.40 hq.r Yalsco Real Estate and Agro 
Tah . Mohadi , Dist . 

Farming Ltd. By Chairman 
Premlal Shankarlal Devagan 

Bhandara 


Yalsco Real Estate and Agro 
Farming Ltd. By Chairman 
Premlal Shankarlal Devagan 


Village - Narshingtola Survey No.338 , Area - 02.05 hq.r 
Tah . Mohadi , Dist . 

Bhandara 

Village - Narshingtola Survey No.332 / 3 , Area – 00.03 hq.r Yalsco Real Estate and Agro 
Tah . Mohadi , Dist . 

Farming Ltd. By Chairman 
Premlal Shankarlal Devagan 

Bhandara 

Village - Narshingtola Survey No.334 / 5 , Area – 00.88 hq.r Yalsco Real Estate and Agro 
Tah . Mohadi , Dist . 

Farming Ltd. By Chairman 
Premlal Shankarlal Devagan 

Bhandara 

Village - Narshingtola Survey No.335 / 3 , Area - 00.11 hq.r Yalsco Real Estate and Agro 
Tah . Mohadi , Dist . 

Farming Ltd. By Chairman 
Premlal Shankarlal Devagan 

Bhandara 


12 Village - Narshingtola Survey No.334 , Area - 00.43 hq.r. Yalsco Real Estate and Agro 
Tah . Mohadi , Dist . 

Farming Ltd. By Chairman 
Premlal Shankarlal Devagan 

Bhandara 

Village - Narshingtola Survey No.330 / 3 , Area - 01.09 hq.r. Yalsco Real Estate and Agro 
Tah . Mohadi , Dist . 
Bhandara 

Farming Ltd. By Chairman 
Premlal Shankarlal Devagan 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAXENA , 

Principal Secretary ( Special ) to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


